भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार – अ , चार - ब 
व चारक यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ , अंक ७ ] गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे २३ , किंमत : रुपये १०.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


सत्यमेव जयते 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 

नाही . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३११ . 


१-२३ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनवर्सन अधिनियम , १ ९९९ . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


भाग एक अ . – ( भाग चार ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 


अधिसूचना 


( १ ) 


पृष्ठे 

१-१७३ 


क्रमांक - उपआ - पुनर्व - अका - कावि - २०-२०२३. 

ज्याअर्थी , महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ ( २००१ चा महा . ११ वा ) च्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून विभागीय आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती याद्वारे यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील 
निम्न पैनगंगा प्रकल्प योजना या पाटबंधारे प्रकल्पास उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ पोट - कलम ( १ ) खंड ( अ ) च्या तरतुदीच्या अनुरोधाने उक्त 
अधिनियमाच्या तरतुदी लागु होतील . त्याप्रकल्पाच्या संबंधात याद्वारे 

अ . - एक -१ ( १८१८ ) . 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६- २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( अ ) उक्त प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभकारी परिमंडळामध्ये येण्याचा संभव असलेली टप्पा एक मधील गावे किंवा क्षेत्र खालील प्रमाणे विनिर्दिष्ट 
करीत आहे . 


( एक ) बाधित परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे : 

अ.क्र . 

गावाचे नाव 

( १ ) 

१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१ 


3 


४ 


६ 


७ 


( २ ) 


कवठा ( बु . ) 

कोळी ( बु . ) 

वडसा 

नेर 

बोंडगव्हाण 

१८ 

रामपूर 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे : 

अ.क्र . 

गावाचे नाव 
( २ ) 

( १ ) 


८ 

९ 


चिमटा 


आयता 

बिलायता 


खडका 

माणूसदरी 

कापेश्वर 


खंबाळा 

झापलवाडी 

पाथरी 

वरूड ( तुका ) 

धानोरा ( शीख ) 

उमरी 


खडका 

ताडसावळी 

गोविंदपूर 

कुर्ली 

राजापेठ 

वघारटाकळी 


शरद 


तालुक्याचे नाव 

( ३ ) 


पारवा 

सावंगी 


आर्णी 

आर्णी 

घाटंजी 

आर्णी 

घाटंजी 

आर्णी 

किनवट 

आर्णी 

किनवट 

आर्णी 

किनवट 

आर्णी 

आर्णी 

घाटंजी 


माहुर 

माहुर 

माहुर 

किनवट 


तालुक्याचे नाव 
( ३ ) 


डावा मुख्य कालवा 

आर्णी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 


जिल्ह्याचे नाव 

( ४ ) 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

नांदेड 


यवतमाळ 

नांदेड 


यवतमाळ 

नांदेड 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 


जिल्ह्याचे नाव 
( ४ ) 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ ३ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

-चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

१० 

केळापूर 

यवतमाळ 

केळापूर 

यवतमाळ 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 


२८ 


२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 


सगदा 

मराठवाकडी 

ढोकी 

सुन्ना 

कोपामांडवी 


वा - हा 

वासरी 

साखरा ( बु . ) 

बल्लारपूर 

वांजरी 

खैरगाव 


कवठा 

मांडवी 

जुनोनी 

चटवन 

टाकळी 

पिवरडोल 

अर्जखोड 

देमाडदेवी 


दाभा 

अहेरल्ली 

उमरी 

सतपल्ली 

कमळवेल्ली 

सुर्दापूर 

आंब 

दिग्रस 


पाटण 


रायपूर 

खरबडा 

बिरसापेठ 

लिंगटी 

येवती 

येदलापूर 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६- २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

झरीजामणी 

यवतमाळ 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 

झरीजामणी 


४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 


५१ 


१ 


3 


४ 


६ 


७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 


धानोरा 

दुर्भा 

अर्धवन 

भेंडाळा 

हिरापूर 

राजूर 

बहीलमपूर 

मांगली 


कोठोडा बुजुर्ग 

चनई बुजुर्ग 

चनई खुर्द 

चौपन 

रुपापेठ 


कारव 


कुकुडसाथ 

पिपळगांव 

पिप 

भारोसा 

धुनकी 

वडगांव 


उजवा मुख्य कालवा 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 


कान्हलगाव 

आकोला 

दानोदा 

इरई 

निमनी 

बोरगाव 

बिबी 

नौकारी 

पालगांव 

जेवरा 

गाडेगांव ( विरुर ) 

तळोधी 

शेरज खुर्द 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , 


अ.- एक -२ ( १८१८ ) . 


( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

२६ 

कोरपना 

२७ 

कोरपना 

२८ 

कोरपना 

२ ९ 

कोरपना 

30 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 


३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 


५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 


शेरज बुजुर्ग 

गणेशमोड 

कातलाबोडी 

कुकूलबोडी 

मेंहदी 

कोरपना 

पारडी 

वनसडी 

खिर्डी 

आसन खुर्द 

आसन ( बु . ) 

हिरापूर 

कविठगांव 

अंतरगाव 

नांदा 

एकोडी 

बाखर्डी 

तामसी 

नांदगांव 

कोराडी 

नवेगांव 


आवळापूर 

विरुर ( गाडे ) 

खैरगांव 


कवठाळा 

परसोडा 

कोठोडा ( खुर्द ) 

गोविंदपूर 

जेवरा 


तुळशी 

गांधीनगर 

कोडशी ( बुजुर्ग ) 

कोडशी ( खुर्द ) 

पिंपरी 


२०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ ५ 


गावे - 


( ४ ) 


चालू 


चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 


६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

६० 

कोरपना 

६१ 

कोरपना 

६२ 

कोरपना 

६३ 

कोरपना 

६४ 

कोरपना 

६५ 

कोरपना 

६६ 

कोरपना 

६७ 

कोरपना 

६८ 

कोरपना 

६ ९ 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 

कोरपना 


७० 


७१ 


७२ 

७३ 

७४ 


७५ 


७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 

८० 

८१ 

८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 


९ १ 


९ २ 


९ ३ 


हेटी 

तांबाडी 


माथा 

देवघाट 

लोनी 

धोपटाळा 

झोटींग 

नारंडा 

पारंम्बा 

दहेगांव 

चिंचखोड 

सोनुर्ली 

खैरगांव 


बोरी नवेगांव 

चिंच नवेगांव 

कढोली खुर्द 

पालेझरी 

वनोजा 

सांगोडा 

कारवाई ( गाडेगांव ) 

सोनुर्ली ( गाडेगांव ) 

जैतापूर 

भोयगांव 


सोनुर्ली 

पाचगांव 

सोन्डा 

सिंधी 

सिर्सी 

हरदोना बुजुर्ग 


राजुरा 

गोरज 

मंगी खुर्द 

पोवणी 

आंतरगांव ( खु . ) 


राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 


चालू 


चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ ७ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 


९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०० 


१०१ 


१०२ 

१०३ 

१०४ 

१०५ 

१०६ 

१०७ 


१०८ 

१० ९ 

११० 


१११ 


११२ 

११३ 

११४ 

११५ 

११६ 

११७ 


११८ 

११ ९ 

१२० 

१२१ 

१२२ 

१२३ 

१२४ 

१२५ 

१२६ 

१२७ 


आर्वी 

धिंडसी 


बाबापूर 

कापनगांव 

मानोली 

कोलगाव 

धोपटाळा 

पेंढरी 

खैरगांव रिठ 

अहेरी 

बोटगांव 

कोची 

साखरवाही 

सुमढाना 

वरुर 


कवठाला 

टेंभूरवाही 

किनबोडी 

पांढरपौनी 

चंदनवाई 

वरोडा 

निर्ली 


मारडा 


तुलाना 

पेलोरा 


कुर्ली 

चिचबोडी 


भेदोडा 

चिंचोली ( खुर्द ) 

रुयाड ( रिठी ) 

कळमना 

साखरी 

निबाळा 

हिरापूर 


राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 


चालू 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६- २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( 3 ) 

( ४ ) 

१२८ 

१२ ९ 

१३० 

१३१ 

१३२ 

१३३ 

१३४ 

१३५ 

१३६ 

१३७ 


१ 


२ 

३ 

४ 


ac 


५ 


७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 

१४ 


१५ 

१६ 

१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 


वांगी 

चार्ली 

कढोली 

गोवरी 


मुठरा 

खामोना 


माथरा 

गोमेगांव 

सास्ती 

रामपूर 


राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

राजुरा 

पारवा उपसा सिंचन योजना क्र . १ 


खैरगांव - २ 

वरझडी 

पौनमारी 


कामठवाडा 

मांजर्डा 


कु - हाड 

तिवसाला 

किन्ही - २ 

पांडुर्णा ( बु . ) 

कोळी ( बु . ) 

पांडुर्णा ( खुर्द ) 

ससाणी 


मुर्ली 

कुंभारी 


रामपूर 

उंदरनी 

घोटी 

बोधडी 

मांजरी 

राहटी 

शिरोली 

सायतखर्डा 

अंजी 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 


चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 

चंद्रपूर 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ ९ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

२४ 

घाटंजी 

२५ 

घाटंजी 

२६ 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

पारवा उपसा सिंचन योजना क्र . २ 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 


अ . - एक -३ ( १८१८ ) . 


२७ 


२८ 

२ ९ 

30 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


४० 


४१ 


४२ 


४३ 


४४ 


४५ 

४६ 


४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 

५३ 

५४ 


घाटी 

चोरांबा 

येवती 

साखरा ( खुर्द ) 

वासरी 

कोपरी ( खुर्द ) 

पंगडी 

देवधरी 


रायसा 


दत्तापूर 

आमडी 

दहेगांव 

कुर्ली 

नागेझरी 


झटाळा 

चिंचोली 

किन्ही - १ 

निबार्डी 

पिंपरी 

इंजाळा 

जुनोनी 

मांडवा 


नुकती 

येरंडगाव 


डोर्ली 

लिंगापूर 

सोनखास 

वाढोणा 

मेजदा 

पारडी 


पारवा 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


-चालू 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

पारवा उपसा सिंचन योजना क्र . ३ 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

घाटंजी 

घाटंजी 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

झरीजामणी 

घाटंजी 

घाटंजी 

घाटंजी 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 


५५ 

५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 


६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 

६८ 

६ ९ 


७० 


७१ 

७२ 

७३ 

७४ 


७५ 

७६ 


७७ 


७८ 

७ ९ 

८० 


८१ 


८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 


वडनेर 

पातोड 

झुली 

दहेली 


पहापळ 

बोथ 

पेंढरी 

सुसरी 

मराठवाकडी 

अंभोरा 


जाम 

हीवरदरा 

केगांव 


कुसळ 

वसंतनगर 

चोपन 

वाघोली 

मारेगांव 

खैरगांव -१ 

करणवाडी 

राजेगाव 

राजुरवाडी 

जरुर 

जरंग 

टाकळी 

सेवानगर 

मोवाडा 

शिवणी 

लिंगटी 

मोरवा 

वागदा 

झुंझारपूर 

जवाहर नगर 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ ११ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

पारवा उपसा सिंचन योजना क्र . ४ 


८८ 

८ ९ 

९ ० 

९ १ 

९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 

९ ६ 


१ 


४ ४ २० 


६ 


७ 


८ 

९ 

१० 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 

१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 


केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

केळापूर 

सुन्ना 

केळापूर 

कवठा 

केळापूर 

काळी उपसा सिंचन योजना क्र . १ , टप्पा क्र . १ 


बेंलुरी 

चालबर्डी 

बोरगांव 

महाडोली 

वांजरी 

साखरा ( बु ) 

बल्लारपूर 


सुकळी 

देऊरवाडी ( अंशतः ) 


कु - हा 

घोनसरा 

लोनबेहळ 

पांडुर्ना ( अंशतः ) 

शेंदूरसनी 

काळी उपसा सिंचन योजना क्र . १ , टप्पा क्र . 

२ 

बेलुरा 

दिग्रस 

तुप टाकळी 

दिग्रस 

लाख रायाजी 

दिग्रस 

वाई मेंढी 

दिग्रस 

महागांव 

दिग्रस 

कलगांव 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 


आष्टा 

चिंचपात्र 

वसंतनगर 

वरंदळी 

कांदळी 

डेहणी 


आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 


माल वाकद - पी 

धानोरा तांडा 

मालहिवरा इजारा 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


चालू 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( 3 ) 

( ४ ) 

२३ 

सेवादासनगर 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 


३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 

४० 


४१ 


४२ 

४३ 

४४ 

४५ 

४६ 

४७ 


४८ 


४ ९ 

५० 

५१ 


५२ 

५३ 

५४ 

५५ 


दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

आर्णी 

आर्णी 

पिंप्री 

दिग्रस 

चिखली इजारा 

दिग्रस 

काळी उपसा सिंचन योजना क्र . १ , टप्पा क्र . ३ 

काटी 

दिग्रस 

पेळु 

दिग्रस 

रहाटी ( इ ) 

दिग्रस 

नांदगव्हाण 

दिग्रस 

सिंगद 

दिग्रस 

खेर्डा ( वसंतपूर ) 

दिग्रस 

रुई 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 

दिग्रस 


डोल्हारी 

वडगांव 

डोळंबा 

डोंळंबवाडी 

पांडूर्णा पी 

देऊरवाडी पी 


ईसापूर 

दिग्रस 


देऊरवाडा 

धानोरा बु . 

सावंगा बु . 


जवळा 

विठोली 

निभा 

कोलुरा 

रुई ( मो ) 

फेट्री 


इठाळा 

साकरी 

काळी उपसा सिंचन योजना क्र . १ , टप्पा क्र . ४ 

चिचपाड 

वनोली पार्ट 

हीवळणी पार्ट 

घोनसारा 


महागाव 

महागाव 

महागाव 

महागांव 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ १३ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 


अ . - एक -४ ( १८१८ ) . 


५६ 

५७ 

५८ 

५ ९ 

६० 

६१ 

६२ 

६३ 

६४ 

६५ 

६६ 

६७ 


६८ 

६ ९ 

७० 


७१ 

७२ 

७३ 

७४ 


७५ 

७६ 


७७ 


७८ 


७ ९ 

८० 

८१ 


८२ 

८३ 

८४ 

८५ 

८६ 

८७ 

८८ 

८ ९ 

९ ० 


माळवाकद 

कोनदरी 


वाकन पार्ट 

पोखरी इजारा 

इजनी 

पोहंडूळ 

तिवरंग पार्ट 

राउतवाडी 

लेवा 

वसंतनगर 

बाबासाहेब नगर 


सुधाकर नगर 

पेढी 


नागरवाडी 

करंजी इजारा 

शिरपुर 

हीवरदरी इजारा 

मालेगाव 

दहीवड खु . 

बोंढारा 


नाइक नगर 

मोहाडी 

काळी दौलतखान - १ 

काळी दौलतखान - २ 

काळी दौलतखान - ३ 


माळकिन्ही 

सारकिन्ही 

कौडगांव 

हीवरी 

तुळशी नगर 

वाकद इजारा 


कालुलाल नगर 

बोरी इजारा 

ब्रम्ही 

मनोहर नगर 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 


-चालू 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६- २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे - 

( १ ) 

( २ ) 

( 3 ) 

( ४ ) 


९ १ 


९ २ 

९ ३ 

९ ४ 

९ ५ 


९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

९९ 

१०० 

१०१ 


१०२ 

१०३ 

१०४ 


१०५ 

१०६ 

१०७ 

१०८ 

१० ९ 

११० 

१११ 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 


७ 


९ 

१० 


११ 


१२ 


मोरवाडी 

कासोळा 

खातखेडा 

कातुरवाडी 

साई इजारा 


काळी उपसा सिंचन योजना क्र . २ 


शेलु ( शेंदूरसनी ) 

अंजनखेड 


शारी 

दोनवड इजारा 

बारभाई 


वरुड 

दहेली 

ईचोरा 

मालेगाव ( अंशतः ) 


सावळी सदोबा 


काळी उपसा सिंचन योजना क्र . ३ 


महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 

महागांव 


सुधाकर नगर 

साखरतांडा 

पाळोदी 

उमरी 

पळशी 

सुभाषनगर 


आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

दहेली ( नांदेड ) उपसा सिंचन योजना 


रामपूर 

दुंड्रा 

धावजी नाईक तांडा 

दहेली 


आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 

आर्णी 


सलाईगुडा 

सारखणी 

बोथ 

चिंचखेड 

टेंभी ( तांडा ) 

सतीगुडा 

रुपला तांडा 

सिंदखेड 


किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 

किनवट 


माहूर 

माहूर 

माहूर 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 

यवतमाळ 


नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 


चालू 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ १५ 

( दोन ) लाभ मिळालेल्या परिमंडळात येण्याचा संभव असलेली गावे 

-चालू 

( १ ) 

( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 


वाईफणी 

भागवती 

करंजी 

सेलू 

गोंडवडसा 

लसनवाडी 

अंजनखेड 

नायकवाडी 

लोकरवाडी 


अमरावती : 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२३ . 


वसराम तांडा 

सावरखेड 

करळगांव 

गोंडेगांव 

गोकूळ नगर 

वडसा 

पडसा 

आष्टा 

उमरा 

बंजारा तांडा 

मच्छेद्र पारडी 

वाई 

मलकगुडा तांडा 


माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 

माहूर 


नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 

नांदेड 


( ब ) वरील परिच्छेद ( अ ) मधील ( एक ) आणि ( दोन ) मध्ये नमूद केलेल्या गावातील एखाद्या व्यक्तीच्या संपूर्ण धारण क्षेत्राचा किंवा त्याच्या भागाला 
लागून असल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले निर्बंध अशा गावातील किंवा क्षेत्रातील धारण क्षेत्राला तात्पुरते लागू होतील . 
मात्र संबंधित परिमंडळामधील त्याच्या एकूण धारण जमिनीचे क्षेत्र ३.२३ हे . आर पेक्षा कमी असता कामा नये . 


शासन आदेश , महसूल व वन विभाग , क्र . एफएलडी - ३२०२- प्र . क्र . ५० - फ -१० , दिनांक २१ जून २०१४ नुसार कार्यकारी अभियंता , निम्न वर्धा 
प्रकल्प विभाग , यवतमाळ यांना निम्न पैनगंगा प्रकल्पाच्या बांधकामाकरीता यवतमाळ / नांदेड / चंद्रपूर या जिल्ह्यातील ९९ ८.१० हे . ( मुळ प्रस्तावित ) 
१०८ ९ .०६ हे . वनजमिन वळती करण्याबाबत पर्यावरण व वन मंत्रालय , भारत सरकार नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र . ८-१२९ - २०२२- एफसी , दिनांक 
२ ९ जानेवारी २०१४ मान्यता प्रदान केल्यानुसार सदर पत्रातील व शासन आदेशातील अटींच्या अधिन राहून मान्यता प्रदान केली आहे . सदर अटी 
पुर्ततेच्या अधिन राहून अधिसूचना मंजुरी देण्यात येत आहे . 


विभागीय आयुक्त , अमरावती , असाही निर्देश देत आहे की , ही अधिसूचना संबंधित गावामध्ये दवंडी पिटवून आणि बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या 
परिमंडळातील एखाद्या किंवा अनेक ठळक जागी किंवा गावाच्या चावडीवर आणि कोणतेही असल्यास , पंचायतीच्या कार्यालयात आणि तहसीलदार व 
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात देखील ठळक जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिकटवून आणि जिल्हाधिका - यांकडून प्रसिध्द करण्यात 
येईल किंवा प्रसिध्दी करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल . 

आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . दिलीप पांढरपट्टे , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , अमरावती . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१२ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ . भू . सं . अ . का . कावि - २८-२०२३ . – 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल : 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीचा 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


66 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या 
उप - नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २६-४७-२०१९ -२० , गांव अंजनसिंगी , तालुका धामणगांव रेल्वे , जिल्हा अमरावती 
गट नंबर 

अ . क्र . 

अंदाजित क्षेत्र 

( १ ) 

( २ ) 


१ 


८ ९ / १ पैकी 


एकूण .. 


( ३ ) 

हे . आर 

००१ 


००१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ १७ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राच्या निर्मितीमुळे जवळपासच्या क्षेत्रात पाणी पातळीत 
वाढ होऊन सिंचनासाठी पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . तसेच , मत्स्य व्यवसाय , 

पशसुंवर्धानामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निर्मिती इत्यादी ग्रामीण 

पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यामुळे राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडून शेतक - यांच्या आर्थिक 
स्थितीत सुधारणा होणार आहे . 

अनुसूची - तीन 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

सामाजिक मिळणारे लाभ 


} 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसहातीची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 

सदर प्रकरणी घरे / कुटुंबे बाधित होत नाहीत . सबब विस्थापन होत नसल्याने पुनर्वसनाची व पुनर्वसाहतीची ( पुर्नस्थापनेची आवश्यकता नाही ) . 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक 
१३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अभिकरणाने दिलेला ) 


अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा 

तपशिल 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक 

निरंक 


टीप : 

उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अपर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक उविअ - भू.सं.अ.का.- कावि - ३०-२०२३ – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल 

अ . - एक -५ ( १८१८ ) . 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
} 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 

66 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०१-४७-२०२०-२१ , गाव अर्जुनपूर , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती 

अ . क्र . 

भुसंपादन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 

गट नंबर 


( १ ) 


१ 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


( २ ) 


५६/४ 


क्षेत्र . 


एकूण क्षेत्र 


लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 


हे . आर 

० ८६ 


० ८६ 


००० 


0 00 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 

० ८६ 


० ८६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न साकळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 

निम्न साकळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ १ ९ 

अनुसूची -- तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक 
१३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा 
तपशिल 


: 


: 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक 

निरंक 


टीप : 

उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक उविअ - भू.सं.- अ.का. - कावि - ३१-२०२३ – 


ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

66 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


२ 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्यालयाचे वर्णन 

समाजाला मिळणारे लाभ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०२-४७-२०१६-१७ , 

गाव जगतपूर , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती 

अंदाजित क्षेत्र 


भुसंपादन क्रमांक किंवा 

गट नंबर 


( २ ) 


१ ९९ 

१२० पैकी 


लागवड योग्य क्षेत्र पोट खराब क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 


हे . आर 

० १४ 

० १४ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 

अभिकरणाने दिलेला ) 


●●● 


००० 


एकूण . 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 

० १४ 

० १४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

निम्न साकळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प . 

निम्न साकळी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता . 


०२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक 

१३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ २१ 

अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा 

तपशिल 


: 


: — 


: 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक 

निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक ५ जानेवारी , २०२३ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्रमांक प्र.अ.-भू.सं.अ.का. - कावि - ४८-२०२३ – 

ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्रमांक संकीर्ण ११-२०१४ - प्र.क्र .७७ - अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आलेला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनाकरीता आवश्यक भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीनमध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाचमध्ये दिलेला आहे ( नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) ; 


त्याअर्थी , आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमीअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे . 
अ.- एक -६ ( १८१८ ) . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६-२२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ 

आणि म्हणून , त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकारी यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ . क्र . 


( १ ) 


१ 


३ 


५ 


प्रकल्पाचे नांव 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०८-४७-२०२०-२१ , 

गाव आमला विश्वेश्वर , तालुका चांदुर रेल्वे , जिल्हा अमरावती 

सर्व्हे नंबर किंवा 

संपादित क्षेत्र 

गट नंबर 


( २ ) 


३८७ पैकी 

३८७ पैकी 

३८८ पैकी 

३८४ पैकी 

३८६ पैकी 
९ ३ पैकी 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


: 


: 


लागवड योग्य क्षेत्र 

( ३ ) 

हे . आर 


० २१ 

० १२ 


०११ 


० २३ 

० २० 


० ७७ 


१४३ 


पोट खराब क्षेत्र 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


000 


●●● 


●●● 


●●● 


००० 


००० 


००० 


एकूण क्षेत्र 


हे . आर 


अनुसूची - तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक 


० २१ 

० १२ 

० १२ 

० २३ 

० २० 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

रायगड नदी प्रकल्प . 

पाथरगाव उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत टप्पा -१ व २ च्या रस्ता पंपगृह , वितरण कुंड 
इत्यादीचे बांधकामासाठी आवश्यक क्षेत्राकरीता . 


० ७७ 


१४३ 


८ 

या प्रकल्पाअंतर्गत ८ गावांना सिंचनासाठी पाणी , पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता , औद्योगिक 
वसाहतीसाठी पाणी पुरवठ्याचे सार्वजनिक प्रयोजन , समाजाला राष्ट्रीय संपत्तीत वाढ , 
मत्स्य व्यवसाय पशुसंवर्धनामध्ये वाढ , कुटीर उद्योगास फायदा व रोजगार निमिर्ती तसेच 
१५७०.०० हे . आर जमीन सिंचनाचा लाभ हे सामाजिक फायदे होवून त्यायोगे सार्वजनिक 
हित जपल्या जाणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , फेब्रुवारी १६ - २२ , २०२३ / माघ २७ फाल्गुन ३ , शके १ ९ ४४ २३ 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजना सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या 
अभिकरणाने दिलेला ) 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे पदनाम 

( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा 

तपशिल 


अमरावती : 

दिनांक ९ जानेवारी , २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ३१६ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई , दिनांक 
१३ मार्च , २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चांदुर रेल्वे यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( १ ) 


१ 


२ 


यवतमाळ : 

दिनांक १८ जानेवारी , २०२३ . 


आदेश 


क्रमांक अका - राजस्व - १ - कावि -३ ९ - २०२३. 

याद्वारे आदेश निर्गमित करण्यात येते की , राजनैतिक सेवा विभागाचे शासन निर्णय क्र . पी - १३ - दोन - बी , दिनांक १६ जानेवारी , १ ९ ५८ नुसार 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , अमोल येडगे , जिल्हाधिकारी , यवतमाळ जिल्ह्याकरीता सन २०२३ या वर्षाकरीता खालीलप्रमाणे 
तीन स्थानिक सुट्टया घोषित करीत आहे . 

अ . क्र . 

कोणत्या कारणास्तव 


( २ ) 

जागतिक आदिवासी दिन 


स्थानिक सुट्याचे क्षेत्र 
संपूर्ण यवतमाळ जिल्हा 

( ४ ) 

( ५ ) 
जिल्ह्यातील दिवाणी व 

० ९ - ०८-२०२३ 

पोळा ( दुसरा दिवस ) 

१५-०९ -२०२३ 

फौजदारी न्यायालय व 

३ 

लक्ष्मीपूजन ( दुसरा दिवस ) 

१३-११-२०२३ 

अधिकोष सोडून 

सदर आदेश यवतमाळ जिल्ह्यातील दिवाणी व फौजदारी न्यायालय व अधिकोष यांना लागू होणार नाही . 


दिवस 


प्रशासकीय नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

निरंक 

: - निरंक 


( ३ ) 

बुधवार 


: 


शुक्रवार 

सोमवार 


: 


दिनांक 


पवनित कौर , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


अमोल येडगे , 
जिल्हाधिकारी , 
यवतमाळ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


